साथरोग नियंत्रण कार्यक्रमां्तगत कोविड-१९ 
साथरोग औषधांच्या खरेदीस प्रशासकीय मान्यता 
देण्याबाबत. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२०/प्र.क्र. १६७/आरोग्य-८ 
नविन मंत्रालय, गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय कंपांउंड, 
कॉम्पलेक्स बिल्डींग, १० वा मजला, मुंबई ४००००१. 
दिनांक:- ०१ ऑक्टोबर, २०२०. 


संदर्भ- 

१) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांचे पत्र क्र. संआसेपुणे/ 
कक्ष-५८/कोविड-१९/औषधे-पुरवणी मागणी/६०६२-६४/२०,दिनांक २०.७.२०२०. 

२) शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, क्र. खरेदी-२०१६/प्र.क्र.२४०/आरोग्य-८, 
दिनांक २६.०७.२०१७. 

३) संचालक आरोग्य सेवा, पुणे यांचे पत्र क्र.कोविड-१९/कोरोना नियंत्रण कक्ष पुणे औषध व 
साहित्ये खरेदी/२०२०-२१/पुरवणी मागणी अनुदान/लेखाशिर्ष क्र.२२१०४२८६/ 
प्र.मा./५०७३६-३७ दिनांक २८.९.२०२०. 


प्रस्तावना -: 
संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे यांनी दिनांक २०/७/२०२० च्या पत्रान्वये 


रु.२३७,०६,००,०००/-इतक्या रक्कमेचा पुरवणी मागणीचा प्रस्ताव सादर केला होता. सदर प्रस्ताव 


वित्त विभागास मान्यतेसाठी सादर केला असता रु.६३४,००,००,०००/- इतका पुरवणी मागणीद्वारे 


निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यानुसार लेखाशिर्ष क्र. २२१० ४२८६ अंतर्गत योजनांतर्गत 


योजना (०१)(४५) साथरोग नियंत्रण कार्यक्रम २१- पुरवठा व सामुग्री या बाबींअंतर्गत कोवीड-१९ या 


साथरोगावरील औषधांची खरेदी करण्यासाठी रु.६३३,९२,४७,४९६/- फक्त इतक्या रक्कमेची 


प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती . 


शासन निर्णय-: 


राज्यात सद्यस्थितीत कोवीड-१९ या विषाणूचा प्रादुर्भाव असल्याने राज्याच्या महसूलात घट 


झालेली आहे. त्यामुळे पुरवणी मागणीद्वारे औषधे, वैद्यकीय यंत्रसामुग्री व तदअनुषंगिक वस्तू 


खरेदीसाठी मंजूर झालेल्या रु.६३३,९२,४७,४९६/- (रु.सहाशे तेहत्तीस कोटी ब्याण्णव लाख 


सत्तेचाळीस हजार चारशे शहाण्णव फक्त) इतक्या रक्कमेची कोवीड-१९ महामारीच्या उपचारासाठी 


संदर्भ क्र.३ अन्वये संचालक, आरोग्य सेवा पुणे यांनी प्रस्तावित केल्यानुसार सोबतच्या 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-८ 
विवरणपत्रातील खरेदीसाठी खालील अटींच्या अधीन राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अटी :- 


१) सदरहू कोविड-१९ करीता औषधांची आवश्‍यकता/मागणी याची शहानिशा/खातरजमा 


करण्यात यावी. त्यानंतरच सदर बाबींच्या खरेदीसाठी खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात 


यावी. 


२) सदर कोविड-१९ औषधांचे विनिर्देश गरजेनुसार व अद्ययावत असल्याची खातरजमा 


करण्यात यावी. खरेदी करावयाच्या बाबींचे तांत्रिक विनिर्देश/& (Technical 


specification) संबंधित तज्ञांनी (तांत्रिक समिती/अधिकारी यांनी) मान्य केलेल्या 


विनिर्देशानूसार असावेत. तसेच सदर तांत्रिक विनिर्देशा (Technical specification) 


हे कोणत्याही विशिष्ट कंपनीला फायदा होईल stan रितीने तयार केलेले नसल्याबाबत 


खातरजमा करण्यात यावी. त्यानंतरच या बाबींची खरेदी करण्यात यावी. 


३) शासन निर्णय, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, क्रमांक ARTA २०१४/प्र.क्र.८२/भाग- 


॥ /उद्योग-४, दिनांक ०१ डिसेंबर, २०१६ अन्वये प्रसिध्द करण्यात आलेल्या शासकीय 


विभागांनी करावयाच्या कार्यालयीन खरेदीसाठीच्या कार्यपध्दतीची सुधारीत 


नियमपुस्तिका यामधील तरतुदीनुसार विहित खरेदी प्रक्रिया राबविण्यात यावी. 


४) प्रशासकीय मान्यता देताना प्रस्तावित खरेदीचे दर हे अंदाजित आहेत. त्यामुळे खरेदी 


प्रक्रियेअंती निश्चित करण्यात आलेला दर हा बाजार भावापेक्षा कमी असल्याबाबत आणि 


संबंधित पुरवठादाराने या बाबीचा इतर ठिकाणी ज्या दराने पुरवठा केला आहे, त्या 


दरापेक्षा जास्त नसल्याबाबत खातरजमा करण्यात यावी. 


५) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींची पुरवठापूर्व/ पुरवठानंतर नमुना तपासणी (Pre/Post 


dispatch random sample inspection) करुन उचित व योग्य विनिर्देश असलेल्या 


वस्तुंचीच खरेदी करण्यात येईल, याची खात्री करण्यात यावी. 


७) खरेदी करण्यात येणाऱ्या बाबींचा पुरवठा झाल्यानंतर सदर बाबी विनावापर पडून 


राहणार नाहीत व त्यांचा विहीत मुदतीत वापर होईल, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


८) सदर खर्च सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात लेखाशिर्ष क्र.२२१०४२८६ या 


ळेखाशिर्षामधीळ २१-पुरवठा व सामुग्री या बाबीअंर्तगत अर्थसंकल्पीत व वितरीत 


तरतुदीच्या मर्यादेतच खर्च करण्यात यावा. 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-८ 
९) सदर खरेदीची feat (Duplication) होणार नाही, याची दक्षता घेण्यात यावी. 


१०) संपुर्ण खरेदी प्रक्रिया राबविताना केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे (CVC 


Guidelines) तंतोतंत पालन करण्यात यावे. 


११) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्रमांक विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम,भाग-२, 


दिनांक १७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८, 


भाग-पहिला, उपविभाग-दोन मधीळ अ.क्र.४, नियम क्रमांक ७ समोरील स्तंभ क्रमांक ६ 


येथील अटींची पुर्तता करण्यात यावी. 


१२)दिनांक २६.०७.२०१७ च्या शासन निर्णयातील तरतुदीनूसार कार्यवाही करण्यात यावी. 


उपरोक्त अनुक्रमांक १ ते १२ येथे नमूद अटींची पुर्तता करण्याची संपुर्ण जबाबदारी 


संबंधीत कार्यक्रम प्रमुख यांची तसेच आरोग्य सेवा संचालनालयाची राहील. 


२. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, भाग-२, दिनांक 


१७/०४/२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियमपुस्तिका १९७८, भाग-पहिला, 


उपविभाग दोनमधील अ.क्र.४, नियम क्र.७ अन्वये प्रशासकीय विभागास प्रदान करण्यात आलेल्या 


अधिकारानूसार सदरहू प्रस्तावास मान्यता देण्यात येत आहे. 


३. सदर शासन निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक २५१/२०२०/व्यय-१३, 


दिनांक २४.७.२०२० अन्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.. 


Os सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२०१००११४३६४३३२१७ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Jamsher Samsher 


Jamsher = 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, 


ou=Public Health Department, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 


2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15c 
a aa S h e | 9826781 deSdaa02a4ecf339fb1d0559ab9d 
6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3bea 
18f6d46feab420783e12f260504f402b54de 
a a V | 8८476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2020.10.01 16:17:25 +05'30' 
(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र्‌ शासन 


प्रत, 


१) आयुक्त आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-८ 


) व्यवस्थापकिय संचाळक, हाफकिन बायो-फार्मास्युटीकल्स कॉर्पोरेशन लि. परेल, मुंबई 
) संचालक, आरोग्य सेवा, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 

) सहसंचालक, आरोग्य सेवा (खरेदी कक्ष), आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई 
) 

) 

) 

) 


( 
सहसंचालक, आरोग्य सेवा (अर्थ व प्रशासन) , आरोग्य सेवा Wares, मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), मुंबई 
महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ (लेखापरिक्षा/ळेखा अनुज्ञेयता), नागपूर 

अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 

१०) निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई 

११) अधिक्षक, विभागिय संदर्भ सेवा रुग्णालय, अमरावती/नाशिक 

१२) निवडनस्ती (आरोग्य-८) 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-८ 


शासन निर्णय क्र.प्रशामा-२०२०/प्र.क्र.१६७/आरोग्य-८, दिनांक 9/90/2020 सोबतचे विवरणपत्र 


Annexure - A 


Statement of Medicines & Material Proposed for Purchase @ Supplimentary Budget Approved in 2020-21 under 
State Budget Head 2210 4286 


List of Items Required for COVID-19 Treatment 


A Actual Requirement upto March 2021 Remand Approx. Quantity Approx. 

ao वी Propose Amount 
N | Name of Medicine / Item Packing Corporati as Per Rate Per . 
: शि Meo Packing Unit d for required for 
. on Purchase Purchase 
1 | Inj. Remdesivir 100mg Vial 496677 264062 | 136404 897143 | 2182.88 | 244200 533059296 

ee Pack of 34 
2 | Tab. Favipiravir 200mg eine 6165957 | 1031601 | 2161655 275271 | 847.96 | 270000 228949200 
3 | RT-PCR Kit Single Test 1148520 | 1978758 | 378800 | 3506078 78.40 | 3500000 274400000 
a | sais a Kit - | single Test 219998 | 1238300 62000 | 1520298 48.45 | 1500000 72675000 
5 | RNA Extraction Kit-Auto | Single Test 769426 | 1241501 62000 | 2072927 100.00 | 1800000 180000000 
6 | an Mrstispore: “MEG. दहशद 3055676 697800 | 972522 | 4725998 24.16 | 3700000 89392000 
7 | Rapid Antigen Test Kit Single Test 6068190 510050 | 4595150 | 11173390 | 493.00 | 6000000 | 2958000000 
8 | Jumbo Oxygen Re-filling Cylinder 1730776 | 1307180] 374845 | 3412801 | 250.00 | 480000 120000000 
[9 | Liquid Oxygen Re-filling KL 244726 | 2803503 3792 | 3052021 | 25000.00 40000 | 1000000000 
Gg) one... PROUSCHON | होता 2229930 | 1352112 | 678826 | 4260868 | 378.00 | 1800000 | 680400000 
Equipment Kit (PPE Kit) 

11 | N-95 Mask One Mask 2969797 | 1830352 | 1099654 | 5899803 41.77 | 3600000 150372000 
12 | Triple Layer Mask One Mask | 11254586 | 3971380 | 2477550 | 17703516 | 6.50 | 8000000 52000000 
TOTAL AMOUNT In Word RUPEES Six Thirty Three Core Ninety Two Lac Fourty Seven Thousand Four Hundred 
Ninety Six Only 6339247496 


Jamsher 
Samsher 


Tadavi 


(ज.स.तडवी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Digitally signed by Jamsher Samsher 
Tadavi 

DN: c=IN, o=Government Of 
Maharashtra, ou=Public Health 
Department, postalCode=400032, 
st=Maharashtra, 
2.5.4.20=cc70f5be589b29aaa447f5cdd15 
9826781 de5daa02a4ecf339fb1d0559ab 
9d6, 
serialNumber=a92e218ede7b7c9acaa3b 
ea18f6d46feab420783e1 2f260504f402b 
54de8c476, cn=Jamsher Samsher Tadavi 
Date: 2020.10.01 16:18:19 +05'30' 


